कृषि सहसंचालक (आस्थापना) गट-अ, संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२१ स्थित अंतरिम 
ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, wpa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. कृषिआ-३३२१/प्र.क्र.१२९/१६ ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दि. ११ ऑगस्ट, २०२१ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दिनांक २१/१०/२०११. 


परिपत्रक 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधिन दिनांक २१.१०.२०११ च्या शासन निर्णयान्वये 
शासनसेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांची ज्येष्ठतासुची प्रत्येक वर्षी तयार करणे व प्रसिध्द करणे 
याबाबतचे सर्वकष धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. 
२. कृषि सहसंचालक (आस्थापना), गट-अ हे एकाकी पद आहे. त्यामुळे या संवर्गामध्ये 
दि.०१.०१.२०२० ते दि.३१.१२.२०२० या कालावधीमध्ये पदोन्नतीने नियुक्‍ती करण्यात आलेल्या 
अधिकाऱ्यांच्या नावाचा समावेश करुन या संवर्गाची दि.०१.०१.२०२१ स्थित अंतरिम ज्येष्ठतासूची 
तयार करण्यात आली असून सा.प्र.वि.शा.नि.दि.२१.१०.२०११ मधील तरतूदीनुसार सदर अंतरिम 
ज्येष्ठतासूची सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट - अ नुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
३. आयुक्त (कृषि) यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी सदर तात्पुरती ज्येष्ठतासूची सर्व 
संबंधीत अधिकाऱ्यांच्या (रजेवर/प्रतिनियुक्‍तीवर असलेल्या अधिकाऱ्यांसह) निदर्शनास आणावी व 
तसे कळविल्याबाबत त्यांची स्वाक्षरी घेतलेली प्रत अभिळेखात ठेवावी. तसेच सदर तात्पुरत्या 
ज्येष्ठता सूची संदर्भातील आक्षेप/त्रुटी असल्यास त्याबाबत संबंधितांनी पंधरा दिवसाच्या आत 
निवेदन सादर करावे. त्यानंतर प्राप्त झालेल्या आक्षेपांचा विचार केला जाणार नाही, अशा सूचना 
संबंधीतांना द्याव्यात. wea झालेल्या निवेदनातील वस्तुस्थिती संबंधितांच्या उपलब्ध 
अभिलेखावरुन तपासून सदर निवेदने, सविस्तर अभिप्रायांसह शासनास पाठवावीत. विहित 
कालावधीत आक्षेप/माहिती प्राप्त न झाल्यास सदर तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूचीबाबत कोणाचाही आक्षेप 
नसल्याचे गृहीत धरुन अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात येईल. 
४. प्रस्तुत ज्येष्ठतासूचीतील अधिकाऱ्यांच्या नावासमोर नमूद केलेला ज्येष्ठतेचा दिनांक हा 
शासन अधिसुचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-१०७६/१२,दिनांक २१/०६/१९८२ 
नूसार फक्त कृषि सहसंचालक(आस्थापना) गट-अ संवर्गातील ज्येष्ठता निश्चित करण्याकरीता 
विचारात घेण्यात येईल. 
५. आयुक्‍त (कृषि) यांनी सदर अंतरिम ज्येष्ठतासूची सर्व संबंधीत अधिकाऱ्यांच्या 
(र॒जेवर/प्रतिनियुक्‍तीवर असलेल्या अधिकाऱ्यांसह) निदर्डानास आणावी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः कृषिआ-३३२१/प्र.क्र.१२९/१६ अ 


६. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या  ७/५/५/.॥80॥१59॥॥8.90९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०८१११६२२४९०४०१ असा 


आहे. सदर परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Sugriv Sambhaji : 
Dhapate 


572da1 


(सु. सं. धपाटे ) 
सोबत : परिशिष्ट-अ शासनाचे सह सचिव 


आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

सर्व विभागीय कृषि सहसंचाळक 

सहसंचालक (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे. 

सहसचिव (१६ अ कार्यासन) यांचे स्वीय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय, 
मुंबई. 

५) संबंधित अधिकारी 

६) निवडनस्ती/१६ अ कार्यासन. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


कृषि सहसंचालक (आस्थापना) संवर्गाची दिनांक दि.०१/०१/२०२१ स्थित अंतरिम ज्येष्ठतासूची 


“प्रपत्र-अ” 


अ.क्र. | ज्येष्ठता | नाव प्रवर्ग जन्म तारीख | नियुक्ती नियुक्तीचा मार्गी | ज्येष्ठता सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक अर्हता | अभिप्राय 
क्रमांक (नियुक्‍तीनंतर दिनांक (सरळसेवेने/ दिनांक / दिनांक 

प्रवर्ग बदलला मर्यादित विभागीय । ज्येष्ठतेचा 

असल्यास परिक्षेद्दारे नियुक्त | मानीव दिनांक 

त्याचा दिनांक) उमेदवारांचा 
गुणवत्ता क्रमांक व 
परिक्षेचे वर्ष) 

१ १ श्री.सुधीर सुखदेव ननवरे | अनुसूचित ०१.०७.१९६६ | ३०.६.२०१४ | पदोन्नतीने ३०.०६.२०१४ । ३०.०६.२०२४ | बीएस्सी (कृषि) 


जमाती 


